असा. क्र, ६९ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआव/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, नोव्हेंखर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके ९९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल व्हरण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम a राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 
अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
सन २००५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९९.---मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ यामध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. : ae: ५१४-५२३ 
गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २००५. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2005. 
AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE BOMBAY PROHIBITION 
ACT, 1949 


सन २००५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९१९. 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, ९९४९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 


१९४९ आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ 
चा यामध्ये आणखो सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यबाही करणे 
२५. जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


(८३४) 
भाग चार--१०६ [किंमत : रुपये ९.००] 


५८१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके ९९२७ [भाग चार 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित 
करीत आहेत :-- 
संक्षित नाबा १. (१) या अध्यादेशास, मुंबई दारूबंदी (सुधारणा) अध्यादेश, २००५ असे म्हणाबे. 
ब प्रारंभ. 
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल. 
सन Se चा २. मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” १९४९ 
bs Sl २५ असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४३ मध्ये,-- जना... 
मुंबई 
= ee (क) पोट-कलम (१) मध्ये, “ किंबा जेथे लोकांना प्रवेश मिळू शकतो अशा हॉटेलातील २५. 
किंवा संस्थेतील खोलीत ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 


(ख) पोट-कलम (२) वगळण्यात येईल. 


सन ल ३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६५ मध्ये,-- 
मुंबा किंवा 5 किवा 
अधिनियम (क) खंड (क) मध्ये, “ किंवा निर्यात करील ”, या मजकुरानंतर, “ किंबा तिचे 
क्रमांक २५ ” ; 
याच्या कलम॑ परिवहन करील, ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
au tt (ख) खंड (ड) मध्ये, “ किंबा विकत घेईल ” या मजकुरानंतर, “ किंवा जवळ 


सुधारणा. 
बाळगील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ग) “ तीन वर्षांपर्यंत ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ द्रव्यदंडाची शिक्षा 
होईल : ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, 
पाच वर्षांपर्यंत बाढबिता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंबा पंचबीस हजार रुपयांपेक्षा 
कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा 
होईल किंबा या दोन्ही शिक्षा होतील. ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(घ) परंतुक वगळण्यात येईल. 


सन १९४९ ve ४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६६ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,-- 
i किवा 
अधिनियम (क) खंड (ख) मध्ये, “ सेवन करील, amie, जबळ बाळगील किंवा तिचे परिवहन 
Pa वीन करील, ” या मजकुराऐबजी, “ सेवन करील किंबा बापरील ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
६ची येईल; 


aes (ख) परिच्छेद (एक) मध्ये,-- 
(एक) “Up हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(दोन) परंतुकामध्ये, “ पाचशे रुपयांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “ पाच हजार 
रुपयांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


भाग धार ] 


मजकुराऐवजी “ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


शिक्षा होईल ” या मजकुराअगोदर, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतंक्या ” मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ GAG 


(ग) परिच्छेद (दोन) मध्ये,-- 
(एक) “दोन हजार रुपयांपर्यंत या मजकुराऐवजी, “ वीस हजार रुपयांपर्यंत ” 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; | 
(दोन) परंतुकामध्ये “ एक हजार रुपयांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार 
रुपयांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(घ) परिच्छेद (तीन) मध्ये,--- 
(एक) “ दोन हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ बीस हजार रुपयांपर्यंत 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(दोन) परंतुकामध्ये, “ एक हजार रुपयांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार 
रुपयांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७ मधील, पोट-कलम (2) मध्ये,-- सन १९४९ चा 


(क) “ue वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि मुंबई २५ 


** इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल : ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “* तीन याच्या कलम ६७ 
वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची ची सुधारणा. 
किंबा पंचबीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल 

इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. ” हां मजकूर दाखल 

करण्यात येईल; 


'(ख) पंरंतुक बगळण्यात येईल. 


६.. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-१ क मधील, पोट-कलम (2) मध्ये,-- सन १९४९ चा 


(क) “we वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल, या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि बा २५ 


“ इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल : '' या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, ““ तीन याच्या कलम 
वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या काराबासाची ६७१ क ची 
किंबा पंचबीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, vara हजार रुपयांपर्यंत वाढबिता येईल TO 
इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंबा या दोन्ही शिक्षा होतील. ” हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल ; 


(ख) परंतुक वगळण्यात येईल. 


७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-१ ख मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या सन १९४९ चा 
मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
६७-शखची 
सुधारणा. 


८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७ क मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, “ द्रव्यदंडाची सन १९४९ चा 
अधिनियम 


हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. . क्रमांक २५ 


याच्या कलम 
६७-क ची 
सुधारणा. 


भाग चार--१०७ 


ute “महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असायारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९९७ [भाग चार 


सन ge! ९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-ख मधील, पोट-कलम (२) मध्ये, “ द्रव्यदंडाची 
अधिनियम शिक्षा होईल ” या मजकुराअगोदर, “ दहां हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या * 


क्रमांक २५ हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 

याच्या कलम 

६७-खची 

सुधारणा. 
सन १९४९ fe चा १९०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६७-ग मध्ये, “ तर तिला सिद्धापराध ठरविण्यात आले 
अधिनियम असता ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही ब असा 
क्रमांक २५ द्रेव्यदंड एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐबजी, 
ysl pated “on तिला, सिद्धापराध ठरविण्यात आले असता, तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच 
सुधारणा. वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंबा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा कमी 
नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंबा 


या दोन्ही शिक्षा होतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


सन प १९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम. ६८ मध्ये, “ तिला, सिद्धापराध ठरविण्यात आले 
अधिनियम असता, अशा प्रत्येक अपराधादाखल ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ एक वर्षापेक्षा 
क्रमांक २५ कमी असणार नाही आणि अशी द्रव्यदंडाची रक्कम एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार 
baer क नाही ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तिला, सिद्धापराध ठरविण्यात आले असता, 
सुधारणा. तीन वर्षांहून कमी नसेल, परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या काराबासाची 
किंवा पंचबीस हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत बाढविता येईल 


इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंबा या दोन्ही शिक्षा होतील ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
सन १९४९ चा १२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६९ मध्ये,-- 


मुंबई अधिनियम 
= क्रमांक २५ (क) परिच्छेद (एक) मधील, “ तिला, सिद्धापराध ठरविण्यात आले असंता, ” या मजकुराने 


याच्या कलम सुरू होणान्या आणि “ नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही ब असा द्रव्यदंड एक हजार 
सुधारणा. रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही ” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, “ तिला, सिद्धापराध 
ठरविण्यात आले असता, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा 
पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंबा या दोन्ही शिक्षा 

होतील; ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) विद्यमान दुसऱ्या परंतुकामध्ये, “ परंतु, आणखी असे की, ” या मजकुराऐवजी 
“aq, ” हा शब्द दाखल करण्यात येईल. 


सन १९४९ चा १९३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम wo मध्ये, “ सहा महिन्यांपर्यंत बाढविता येऊ शकेल 
oe इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल 
क्रमांक २५ इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” या मजकुराऐवजी, “ तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच 
याच्या कलम वर्षांपर्यंत वाढबिता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंबा पंचवीस हजार रुपयांपेक्षा 
सुधारणा. कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


भाग चार ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ ण्श्ट 


१९४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७२ मध्ये, “ एक बर्षापर्यंत बाढविता येऊ शकेल सन १९४९ चा 
इतक्या मुदतीच्या काराबासाची शिक्षा होईल किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत बाढविता येऊ शकेल मब 
इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” या मजकुराऐवजी, “ तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पाच क्रमांक २५ 
वर्षांपर्यंत बाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंबा पंचबीस हजार रुपयांपेक्षा चा. 
कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा सुधारणा. 


होईल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


१७५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७३ मध्ये, “ पाचशे रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
* पाच हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. olla aid 
याच्या कलम 
७३ 'ची सुधारणा. 


२९६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७४ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 


रुपयांपर्यंत ई अधिनियम 
“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. i . सः 


याच्या कलम 
७४ Ch सुधारणा. 


१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 


“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. co hla 
याच्या कलम 
७५ ची सुधारणा. 
१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७५-क मध्ये, सन १९४९ चा 
(क) खंड (क) मध्ये, “ किंवा जेथे लोकांस प्रवेश मिळू शकतो अशा हॉटेलातील किंबा Oui 
परिसंस्थेतील खोलीत ” हा मजकूर ave येईल ; याच्या कलम 
री ७५-क ची 
(ख) खंड (ख) वगळण्यात येईल ; सुधारणा. 


(ग) “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


९९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७६ मध्ये, “ दोनशे रुपयांपर्यंत.” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
*“ दोन हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंबई अधिनियम 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७६ ची सुधारणा, 


२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७७ मध्ये, “ पाचशे रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐबजी, सन १९४९ चा 


“ पाच हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. chi 


याच्या कलम 
७७ ची सुधारणा. 


भाग चार--९०७अ 


QRS महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, AVANT २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ [भाग चार 


सन १९४६९ मुंबई २९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७८ मध्ये, “ सहा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल 
अधिनियम इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल ब एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल 
क्रमांक २५ इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” या मजकुराऐवजी, ““ एक वर्षापर्यंत वाढनिता येऊ शकेल 
याच्या फणा इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतकया 
सुषारणा. द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
सन १९४९ चा २२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७९ चे परंतुक वगळण्यात येईल. 
मुंबई अधिनियम : 
क्रमांक २५ 
याच्या कलम 
७९ त्री सुधारणा. 
सन १९४९ चा २३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८२ मधील, पोट-कलम (४) मध्ये, “ पाचशे 


मुंबई अधिनिधम wate sh रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “ पाच हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात 


"माच्या कलम वि 
८२ चो सुधारणा. 
सन १९४९ चा २४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८३ मध्ये, “ दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल 
च्य इतक्या कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा होईल किंवा एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ 
याच्या कलम शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” या मजकुराऐवजी, “ लीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल, 
८३ चो परंतु, पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंबा पंचवीस 
TAT हुजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 


द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
सन १९४९ चा २७५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८४ मध्ये, “ पाचशे रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी 
मुंबई किमन ** पाच हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


याच्या कलम 
८४ ची 


सुधारणा. 


सन १९४९ चा २६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८५ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये 


मुंबई 
ies — २५ (क) खंड (क) मध्ये,-- 


याच्या कलम रुपयांपर्यंत रुपयांपर्यंत ” 
८५ चौ सुधारणा. (एक) “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, “* दहा हजार रुपयांपर्यंत * 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(दोन) परंतुकामध्ये, “ पाचशे रुपयांपेक्षा या मजकुराऐवजी, “ पाच हजार 
रुपयांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; - 
(ख) खंड (ख) मध्ये,- 
(एक) “' एक हजार रुपये ” या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार रुपये ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 
(दोन) परंतुकामध्ये, “ एक हजार रुपयांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी, “* सात हजार 
पाचशे रुपयांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


भाषचार ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ ५२० 


२७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८६ मध्ये, सन १९४९ चा 
न मुंबई अधिनियम 
(क) पोट-कलम (१) मध्ये,-- क्रमांक २५ 
याच्या कलम 


(एक) “ एक हजार रुपयांपर्यंत '' या मजकुराऐवजी, “ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” ८६ ची सुधारणा. 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


(दोन). परंतुकामध्ये, “ पाचशे रुपयांपेक्षा ' या मजकुराऐवजी, “ पाच हजार 
रुपयांपेक्षा * हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) पोट-कलम (२) Cash, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- 


“ (२) ज्याने आपली जागा कोणत्याही कराराअन्वये भाडेपट्ट्याने दिली आहे 
अशा कोणत्याही मालकाला, भाडेकरूने त्याच्या ताब्यात असलेल्या जागेत केलेल्या, 
पोट-कलम (१) खालील अपराधासाठी, जोपर्यंत तो मालक अशा अपराधामध्ये सक्रियपणे 
गुंतला आहे असे शाबीत होत नाही तोपर्यंत, जबाबदार धरले जाणार नाही. . 


२८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८७ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“ रुपयांपर्यंत ” मजकूर मुंबई अधिनियम 
दहा हजार रुपयांपर्यंत '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. win र 
याच्या कलम 
८७ चौ सुधारणा. 


२९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८८ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐबजी, we at चा 


“se ” 
दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. क्रमांक २५ 


याच्या कलम 
८८ ची सुधारणा. 


३०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८९ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन नचा, चा 
“* दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 3 मेक 
'याच्या कलम 
८९ ची सुधारणा. 


४९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९० मध्ये, “ पाचशे रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, सन १९४९ चा 
“ पाच हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. मुंब लशमिप्म 
याच्या कलम 
९० ची सुधारणा. 


३२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९५ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, a oo 
“ रुपयांपर्यंत * मुंबई अधिनियम 
दहा हजार रुपयांपर्यंत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. कमांक 
याच्या कलम 
९५ चौ सुधारणा. 


६३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९६ मध्ये, “ एक हजार रुपयांपर्यंत ” या मजकुराऐवजी, युत 
3 a 
“ दहा हजार रुपयांपर्यंत ” ह्य मजकूर दाखल करण्यात येईल. माक र. पम 
याच्या कलम 
९६ चो सुधारणा. 


GRE महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ [भाग चार 


मुंबई ey way. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९७ मध्ये, “ सिद्धापराध ठरविण्यात आले असता, ” 

मुंबई अधिनियम र; 

क्रमांक २५ या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ या दोन्ही शिक्षा होतील ” या मजकुराने संपणाऱ्या 
द यी मजकुराऐवजी, खालील मजकूर दाखल करण्यात येईल :-- 


सुधारणा,  « [सद्धापराध ठरविण्यात आले असता,---- 


(एक) जर अशी कृती हेतुपुरस्सर केली असेल लर, तीस महिन्यांपर्यंत वाढविता 
येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा पंचबीस हजार रुपयांपर्यंत बाढविता 
' येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंबा या दोन्ही शिक्षा होतील ; किंवा 
(दोन) जर अशी कृती हयगयीने केली असेल तर, दोन वर्षांपर्यंत बाढबिता येऊ 
शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत बाढविता येऊ 
शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील. ”. 


सन गच ३५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०४ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये,--- 
अधिनियम (क) “ या अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये ” या मजकुराऐबजी “ कलमे ५४ आणि ५६ 


क्रमांक २५ र 
याच्या कलम यांच्या तरतुदींअन्बये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


१०४ ची 
सुधारणा. (ख) “ ६९, ७०” या मजकुराऐवजी “ ६७-क, ६७-ख, ६९, Wo, ७३, ७४, ७६” 


हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(ग) दुसऱ्या परंतुकाऐबजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :--- 

“ परंतु असेही की, जिच्यावर तीनपेक्षा अधिक नसतील इतक्या वेळा, कलम १०८ 
खालील एखादा अपराध केल्याचा are संशय असेल अशा व्यक्तीच्या बाबतीत, 
अपराध आपसात मिटविण्यासाठी म्हणून तिच्याकडून जी रक्‍कम स्वीकारण्यात येईल 
ती रक्‍कम,--- 

(क) पहिल्या अपराधाबद्दल, तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंबा फीच्या तीनपट 
रकमेएवढी असेल ; 

(ख) दुसऱ्या अपराधाबद्दल, तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंबा फीच्या चारपट 
रकमेएवढी असेल ; 

(ग) तिसऱ्या अपराधाबद्दल, तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंबा फीच्या पाचपट 
रकमेएवढी असेल: 

परंतु तसेच, अपराध आपसात मिटविण्यासाठी म्हणून दुसऱ्या परंतुकान्बये 
तिच्याकडून जी रक्‍कम स्वीकारण्यात येईल ती रक्‍कम, तिने या अधिनियमान्बये 
भरावयाच्या शुल्काच्या किंबा फीच्या रकमेव्यतिरिक्‍्त असेल. ”. 


भाग चार] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके ९९२७ ५२२ 


शुल्क 
दिल्यावाचून 
मादक 
re 
इत्यादी 
आयात 
करणे, 
निर्यात 
करणे, 
इत्यादीसाठी 
शास्ती. 


३६. . मुख्य अधिनियमाच्या कलम toc ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :--- सन १९४९ चा 
“ १०८. a अधिनियमानुसार लायसन, परवाना, पास किंबा प्राधिकारपत्र धारण मुंबई आ is 
करणारी जी कोणतीही व्यक्‍ती, या अधिनियमान्वये तरतूद केल्याप्रमाणे, शुल्क किंबा फौ याच्या कलम 
दिल्याबाचून, कोणतेही मादक द्रव्य आयात करील, निर्यात करील, त्याचे परिबहन करील, et 
ते जवळ बाळगील, त्याची विक्री करील किंवा ते तयार करील, तिला, सिद्धापराध ठरविण्यात दाखल करणे. 
आले असता तिने या अधिनियमान्वये भरणे भाग असलेल्या शुल्काच्या किंबा फीच्या 
रकमेव्यतिरिकत,--- 
(क) पहिल्या अपराधाबद्दल, एक वर्षापर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या मुदतीच्या 
काराबासाची आणि तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या रकमेच्या किंवा फीच्या तिपटीहून कमी 
नसेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ; 
(ख) दुसऱ्या अपराधाबद्दल, अठरा महिन्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल इतक्या 
मुदतीच्या कारावासाची आणि तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंबा फोच्या रकमेच्या 
'चारपटीहून कमी नसेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल ; 
(ग) तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या अपराधाबद्दल, दोन वर्षांपर्यंत वाढविता येऊ शकेल 
इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि तिने चुकविलेल्या शुल्काच्या किंबा फीच्या रकमेच्या 
| पाचपटीहून कमी नसेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल. ”. 


३७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११९ मध्ये, “ कलमे ६५, ६७, ६७-क व ६८” या सन १९४९ चा 


मजकुराऐबजी, “ कलमे ६५, ६७, ६७-१ क, ६७ ग, ६८, ७०, ७२ आणिं ८३” हा मजकूर पंगा ala 
दाखल करण्यात येईल. याच्या कलम 
१९९ ची 


सुधारणा. 


ष्‌२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके ९९२७ [भाग्चार 


निवेदन. 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, 
राज्यात दारूबंदीच्या धोरणाचे प्रचालन करणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आणि ते अंमलात 
आणणे यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अधिनियमात विवक्षित gear उत्पादन 
शुल्क बसूल करण्यासाठी देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे. उक्त अधिनियमाची कलमे 
६५ ते tow आणि १०८ ही उक्त अधिनियमाच्या निरनिराळ्या तरतुदींचा भंग करून केलेले 
अपराध व त्याबद्दलच्या शास्ती यांच्याशी संबंधत आहेत. अलिकडे असे निदर्शनास आले 
आहे की, राज्यात अवैध दारूच्या उत्पादनात बाढ झालेली आहे. अशा अबैध दारूचे सेवन 
केल्यामुळे अनेक व्यक्‍तींना आपले प्राण गमवावे लागण्याच्या किंबा त्यांच्यामध्ये इतर विकलांगता 
येण्याच्या मोठ्या घटना मुंबई शहरात घडलेल्या आहेत. 

२. य़ा अधिनियमाखाली घडणाऱ्या अपराधांसाठी तरतूद केलेल्या बहुतांशी शास्ती या, 
एकतर १९४९ च्या मूळ अधिनियमाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे आहेत किंबा १९६० च्या मुंबई 
अधिनियम क्रमांक २२ द्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे आहेत. अधिनियमाच्या विविध तरतुदी अन्वये 
तरतूद केलेल्या द्रव्यदंडाच्या रकमेत गेली पस्तीस किंबा त्याहूनही अधिक वर्षे बाढ करण्यात 
आलेली नाही. 

अशा घटनांनंतर, आणि हा अधिनियम आणि त्याखालील नियम, विनियम ater faire 
तरतुदींचा किंवा आदेशांचा किंबा त्यांखाली दिलेली लायसने, परवाने, पासेस किंवा प्राधिकारपत्रे 
यांच्या अटी व शर्ती यांचा भंग करण्याबद्दलच्या शिक्षा कडक करण्याची तसेच, शास्तीमध्ये 
वाढ करण्याची मागणी करणारी, जनतेची आणि विविध सामाजिक संघटनांची अनेक अभिवेदने 
देखील राज्य शासनाकडे आलेली आहेत. म्हणून, राज्य शासनास उक्त आधिनियमात पुढील 
सुधारणा करणे इष्ट आहे असे वाटते,-- 

(१) अधिनियमाच्या संबंधित कलमांमध्ये कडक शिक्षेची तरतूद करून, अनैध दारू 

तयार करणे, ती बाळगणे, तिची बाहतूक, तिची विक्री इत्यादींची प्रभावी तपासणी करणे ; 

(२) बिवक्षित अपराध अजामीनपात्र करणे; आणि 

(३) तांत्रिक आणि क्षुल्लक स्वरूपाच्या विवक्षित अपराधांच्या बाबतीत अपराध आपसात 

मिटविण्याबाबतच्या तरतुदींमध्ये त्या खटल्याला पर्याय ठरू शकतील अशाप्रकारे सुधारणा 

करणे. 

३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिबेशन चालू नाही आणि उपरोक्त 
प्रयोजनांसाठी मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) यांत आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यबाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, 
अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून हा अध्यादेश 
प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


मुंबई, एस्‌. एम्‌. कृष्णा, 
दिनांक २६ मोव्हेबर २००५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जी. एस. गिल्ल, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 
'शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


असा. क्र. ९७ : र रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, नोव्हेंबर २९, २००५ / अग्रहायण ८, शके १९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक विले आहेत. 


भार आठ 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले जिनियम 
आणि विधि व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद), 
In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the following 
translation in English of the Bombay Prohibition (Amendment) Ordinance, 2005 (Mah. Ord. 
XI of 2005), is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A. M. SHINDEKAR, 
Secretary to Government, 
Law and Judiciary Department. 


[Translation in English of the Bombay Prohibition (Amendment) Ordinance, 2005 
(Mah, Ord. XI of 2005), published under the authority of the Governor]. 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 
री 29th November 2005. 
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2005. 
AN ORDINANCE 
further to amend the Bombay Prohibition Act, 1949. 


WHEREAS both Houses of the State Legislature are 
not in_ session; 

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary for him 
to take immediate. action further to.amend the Bombay 
भाग आठ---१९५७ (७२३) 

[किंमत : रुपये ९-००] 


ery महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ [भाग आठ 


Prohibition Act, 1949, for the purposes’ hereinafter Rom. 
appearing ; XXV 
of 
: ‘1949, 
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 


by clause (Z) of article 213 of the Constitution of India, 
the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
promulgate the following Ordinance, namely :— 
Short title 1. (2) This Ordinance may be called the Bombay 
and Prohibition (Amendment) Ordinance, 2005. 


commence- is 
ment. (2) It shall come into force at once. 


Amendment 2. In section 43 of the Bombay Prohibition Act, 1949 Bom. 
of section 43 (hereinafter referred to as “the principal Act ”),— XXV 


ae (a) in sub-section (1), the words “or in the rooms of 
ग a hotel or institution to which the public may have 1048. 


access” shall be deleted; 
(6) sub-section (2) shall be deleted. 


Amendment 3. In section 65 of the principal Act,— 
of section 65 (a) in clause (a), for the words “imports or exports 


pe sh any intoxicant” the words “imports or exports or 
1949. transports any intoxicant” shall be substituted ; 


(6) in clause (e), for the words “sells or buys any 
intdxicant” the words “sells or buys or possesses any 
intoxicant” shall: be substituted ; 

(c) for the words “with imprisonment for a term which 
may extend to three years and also with fine:” the 
words “with imprisonment for a term which shall not 
be less than three years but which may extend to five 
years or with fine which shall not be less than twenty- 
five thousand rupees but which may extend to fifty 
thousand rupees or with both.” shall be substituted ; 

(d) the proviso shall be deleted. 


Amendment 4. In section 66 of the principal Act, in sub-section (Z),— 

of section 66 (a) in clause (6), for the words “consumes, uses, 

of Bom. XXV hossesses or transports any intoxicant” the words 

of 1942.“ consumes or uses any intoxicant” shall be substituted ; 
(6) in paragraph (z),— 

(i) for the words “one thousand rupees” the words 
“ten thousand rupees” shall be substituted ; 

(Gi) in the proviso, for the words “five hundred 
rupees” the words “five thousand rupees” shall be 
substituted ; 

(c) in paragraph (ii),— 

(i) for the words “two thousand rupees” the words 
“twenty thousand rupees” shall be substituted ; 

(ii) in the proviso, for the words “one thousand 
rupees” the words “ten thousand rupees” shall be 
substituted ; 

(d) in paragraph (iii),— 

(ह) for the, words “two thousand rupees” the words 

“twenty thousand rupees” shall be substituted; 


भाग ae] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहावण ८, शके १९२७ ७२५ 


(Gi) in the proviso, for the words “one thousand 
rupees” the words “ten thousand rupees” shall be 
substituted. 
5. In section 67 of the principal Act, in sub-section (203, Amendment 


: . hi f section 67 
(a) for the words “with imprisonment for a term which ee ak 


may extend to one year and with fine which may extend xxv of 
to one thousand rupees:” the words “with imprisonment 1949. 
for a term which shall not be less than three years 

but which may extend to five years or with fine which 

shall not be less than twenty-five thousand rupees but 
which may extend to fifty thousand rupees or with both.” 

shall be substituted ; 


७) the proviso shall be deleted. 


6. In section 67-1A of the principal Act, in sub Amendment 

Section (1),— eps 
(a) for the words “with imprisonment for a term which Bom. शश 

may extend to one year and with fine which may extend of 1949. 

to one thousand rupees:” the words “with imprisonment 

for a term which shall not be less than three years 

but which may extend to five years or with fine which 

shall not be less than twenty-five thousand rupees but 

which may extend to fifty thousand rupees or with both.” 

shall be substituted ; 


७) the proviso shall be deleted. 
ब. In section 67-1B of the principal Act, for the words Amendment 


“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” aes 
shall be substituted. ae Bom ZXV, 
ol . 


8. In section 67A of the principal Act, in sub-section Amendment 
(1), after the words “or with fine” the words “which may of section 


extend to ten thousand rupees” shall be inserted. et ged 


1949, 


9. In section 67B of the principal Act, in sub-section (2), नी 
after the words “or with fine” the words “which may पळ 
XXV of 


extend to ten thousand rupees” shall be inserted. a 


10. In section 67C of the prinicipal Act, for the portion Amendment 
beginning with the words “shall, on conviction, be punished” ६०6 of Bom, 
and ending with the words “nine months and fine shall xxv of ह 
not be less than one thousand rupees”, the following shall 1949. 
be substituted, namely :— 


“shall, on conviction, be punished with imprisonment 
for a term which shall not be less than three years 
but which may extend to five years or with fine which 


भाग आठ---९५८ 


७२६ महाराष्ट्र शासन CONTA, अंशोयारण, नोव्हेबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ [भाग आठ 


shall not be less than twenty-five thousand rupees but 
which may extend to fifty thousand rupees or with both”. 


Amendment 11. In section 68 of the principal Act, for the portion 
of aes 68 beginning with the words “shall, on conviction,” and ending 
xxv of With the words “one year and fine shall not be less than 
1949, one thousand rupees”, the following shall be substituted, 


namely :— 


“shall, on coriviction, be punished with imprisonment 
for a term which shall not be less than three years 
but which may extend to five years or with fine which 
shall not be less than twenty-five thousand rupees but 
which may extend to fifty thousand rupees or with both”. 


Amendment 12. In section 69 of the principal Act,— 
of section 69 


of Bom. (a) for the portion beginning with the words “shall, 
XXV of on conviction, be punished,—” and ending with the words 
1949. «nine months and fine shall not be less than one thousand 


rupees”, the following shall be substituted, namely :— 


“shall, on conviction, be punished with imprisonment 
for a term which may extend to two years or with 
fine which may extend to fifty thousand rupees or 
with both”; 


(6) in the existing second proviso, for the words 
“Provided further that” the words “Provided that” shall 
be substituted. 


Amendment 13. In section 70 of the principal Act, for the words 
of section 70 “imprisonment for a term which may extend to six months 
Rca or with fine which may extend to one thousand rupees” 
i949, the words “imprisonment for a term which shall not be 
less than three years but which may extend to five years 
or with fine which shall not be less than twenty-five 
thousand rupees but which may extend to fifty thousand 

rupees” shall be substituted. 


Amendment 14. In section 72 of the principal Act, for the words 
of eta? 72 “may extend to one year or with fine which may extend 
ilar to one thousand rupees” the words “shall not be less 
1949, than three years but which may extend to five years or 
with fine which shall not be less than twenty-five thousand 

rupees but which may extend to fifty thousand rupees” 


shall be substituted. 


Amendment 15, In section 73 of the principal Act, for the words 
of ल “five hundred rupees” the words “five thousand rupees” 
xxv of Shall be substituted. 
1949, 


भाग आठ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, ९००५/अग्रहायण ८, शके ९९२७ ७२७ 


16. In section 74 of the principal Act, for the words Amendment 
ection 
“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” of Bonn 


shall be substituted. १७. 


17. In section 75 of the principal Act, for the words Amendment 


one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” ण की 16 
shall be substituted. XXV of 


1949, 


“ 


18. In section 75-A of the principal Act,— Amendment 
of section 
(a) in clause (a), the words “or in the rooms of a a of 
hotel or institution to which the public may have access” (१ पड व, 


shall be deleted ; 
७) clause (6) shall be deleted; 


(c) for the words “one thousand rupees” the words 
“ten thousand rupees” shall be substituted. 


19. In section 76 of the principal Act, for the words Amendment 


“two hundred rupees” the words “two thousand rupees” pana ic 
shall be substituted. XXV of 


1949. 


20. In section 77 of the principal Act, for the words Amendment 


“five hundred rupees” the words “five thousand rupees” र्थ Section 77 
: of Bom. 


shall be substituted. XXV of 
1949, 


21. In section 78 of the principal Act, for the words Amendment 


“six months and with fine which may extend to one thousand rang ie 


rupees” the words “one year and with fine which may xxv of 
extend to ten thousand rupees” shall be substituted. 1949 


22. The proviso to section 79 of the principal Act shall Amendment 


of section 79 
be deleted. of Bom. 
XXV of 


1949. 


23. In section 82 of the principal Act, in sub-section Amendment 
(1), for the words “five hundred rupees” the words “five of section 82 


ti of Bom. 
thousand rupees” shall be substituted. XXV of 


1949. 
भाग आठ---१५८अ 


७२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहाथण ८, शके १९२७ [भाग आठ 


Amendment 24, In section 83 of the principal Act, for the words 
of section 83 «imprisonment for a period which may extend to two years 
of Bom. : जं 
XxV of OF with fine which may extend to one thousand rupees 
1949. the words “imprisonment for a term which shall not be 
less than three years but which may extend to five years 
or with fine which shall not be less than twenty-five 
thousand rupees but which may extend to fifty thousand 

rupees” shall be substituted. 


Amendment 26. In section 84 of the principal Act, for the words 
of section 84 « five hundred rupees” the words “five thousand rupees” 
of Bom. a 
xxv of Shall be substituted. 


1949. 


Amendment 26. In section 85 of the principal Act, in sub-section 
of section 85 (1),-- 
of Bom. id 


XXV of in -dause 5, 
वीन (a) in clau (a), 


(६) for the words “one thousand rupees” the words 
“ten thousand rupees” shall be substituted; 


(हट) in the proviso, for the words “five hundred 
rupees” the words “five thousand rupees” shall be 
substituted ; 


७) in clause (b),— 


(i) for the words “one thousand rupees” the words 
“ten thousand rupees” shall be substituted ; 


(ii) in the proviso, for the words “one thousand 
rupees” the words “seven thousand five hundred 
rupees” shall be substituted. 


Amendment 27, In section 86 of the principal Act,— 


of section 86 
of Bom. (a) in sub-section (1),— 
XXV of 
1949. @) for the words “one thousand rupees” the words 


“ten thousand rupees” shall be substituted ; 


(ii) in the proviso, for the words “five hundred 
rupees” the words “five thousand rupees” shall be 
substituted ; 


(6) for sub-section (2), the following sub-section shall 
be substituted, namely :— 


“(2) Any. owner who has leased out his premises 
to be used by other person under any agreement shall 
not be held responsible for an offence under sub-section 
(1) committed by the tenant in the premises in his 


भाग आठ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ ७२९ 


possession, unless it is proved that the owner is actively 
involved in the commission of such offence. ”. 


28. In section 87 of the principal Act, for the words Amendment 


“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” a arena Bt 
shall be substituted. XXV of 
; 1949, 

29. In section 88 of the principal Act, for the words अवगत मध 
“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” of Bon 
shall be substituted. aN of 

9. 

30. In section 89 of the principal Act, for the words ape 
“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” of section 
shall be substituted. XXV of 

1949, 

31. In section 90 of the principal Act, for the words Amendment 
“five hundred rupees” the words “five thousand rupees ” of Bom. 
shall be substituted. xy of 

32. In section 95 of the principal Act, for the words by cea 
“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” of Bom. 
shall be substituted. ae of 

Amendment 


33. In section 96 of the principal Act, for the words (वदन 96 
“one thousand rupees” the words “ten thousand rupees” of Bom. 
shall be substituted. a of, 

84. In section 97 of the principal Act, for the portion Amendment 
beginning with the words “shall, on conviction” and ending च ii a7 
with the words “or with both”, the following shall be xxv oF 
substituted, namely :— 1949, 


“shall, on conviction, be punished,— 


(i) if such act is done intentionally, with imprisonment 
for a term which may ‘extend to thirty months or 
with fine which may extend to twenty-five thousand 
rupees or with both; or 


(ii) if such act is done negligently, with imprisonment 
for a term which may extend to two years or with 
fine which may extend to ten thousand rupees or with 


both”. 
35. In section 104 of the principal Act, in sub-section Amendment 
(2),— of section 
7 104 of Bom. 
XXV of 


(a) for the words “provisions of this Act” the words 19३9. 
and figures “provisions of sections 54 and 56” shall be 
substituted ; 


७३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अगप्रहायण ८, शके १९२७ [भाग आठ 


७) for the figures “69, 70,” the figures and letters 
“67A, 67B, 69, 70, 73, 74, 76,” shall be substituted; 


(टो for the second provisc, the following provisos shall 
be substituted, namely :— 

“Provided further that, in the case of a person who 
is reasonably suspected of having committed an offence 
under section 108, for not more than three occasions, 
the sum of money which shall be accepted from him 
by way of composition for the offence shall,— 

(a) for the first offence, be an amount equal to 
three times the duty or fee evaded by him; 

७) for the second offence, be an amount equal 
to four times the duty or fee evaded by him; and 

(८) for the third offence, be an amount equal to 
five times the duty or fee evaded by him: 


Provided also that, the sum of money which may 
be accepted by way of composition for the offence 
under the second proviso shall be in addition to the 
duty or fee to be paid by him under this Act.”. 


Substitution 36, For section 108 of the principal Act, the following 


of section . i = 
108 of Bom, section shall be substituted, namely: 


XXV of 1949. 
Penalty for “108. Whoever, holding a licence, permit, pass or 
import, authorization under this Act, imports, exports, transports, 
जड possesses, sells or manufactures any intoxicant without 
ete, withous Payment of duty or fee provided for under this Act 
payment of shall, on conviction, in addition to the duty or fee required 
duty. to be paid by him under this Act, be punished,— 
(a) for the first offence, with imprisonment for a 
term which may extend to one. year and with fine 
which shall not be less than three times of the amount 
of the duty or fee evaded by him; : 
७) for the second offence, with imprisonment for 
a term which may extend to eighteen months and 
with fine which shall not be less than four times of 
the amount of the duty or fee evaded by him; 
(c) for the third or subsequent offence, with 
imprisonment for a term which may extend to two 
years and with fine which shall not be less than five 
times of the amount of the duty or fee evaded by 
him.”. 
Amendment 37. In section 119 of the principal Act, for the words, 
een figures and letter “sections 65, 67, 67-A and 68” the figures, 
XXV of letters and word “65, 67, 67-1A, 67C, 68, 70, 72 and 83 2 
1949, shall be substituted. 


भाग आठ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर २९, २००५/अग्रहायण ८, शके १९२७ ७३१ 


STATEMENT 

The Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) 
provides, inter-alia, for the promotion and enforcement of 
and carrying into effect the policy of prohibition in the State. 
It also provides for levy of excise duty on certain articles. 
Sections 65 to 104 and 108 of the said Act deal with the 
offences and penalties for violation of different provisions of 
the said Act. Recently it is observed that the production of 
illicit liquor is increased in the State. The consumption of 
illicit liquor has also resulted in major incidents in the City 
of Mumbai, causing loss of life or other disabilities to the 
persons consuming such illicit liquor. 

2. Most of the penalties provided for the offences obtaining 
under the Act are either as provided by the original Act of 
1949 or as revised by the Bombay Act No. XXII of 1960. The 
amount of fine provided under the various provisions of the 
Act has not been enhanced since last more than thirty-five 
years. 

The State Government has also received several 
representations from the public and the various social 
organizations after occurrence of such incidences demanding 
for enhancement of the penalties and providing for the severe 
punishment for violation of various provisions of the Act, 
Rules, Regulations or Orders or terms and conditions of 
licences, permits, passes or authorisations granted thereunder. 
The State Government, therefore, considers it expedient to 
amend the said Act,— 

(1) to bring effective check on distillation, possession, 
transport, sale, etc., of illicit liquor by providing stringent 
punishment in the relevant sections of the Act ; 

(2) to make certain offences non-bailable; and 

(3) to revise the provisions of compounding of offences 
in case of certain offences as an alternative to the 
prosecution, which are of technical and trivial nature. 

8. As both Houses of the State Legislature are not in 
session and the Governor of Maharashtra is satisfied that the 
circumstances exist which render it necessary for him to take 
immediate action further to amend the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), for the purposes aforesaid, 
this Ordinance is promulgated. 


Mumbai, S. M. KRISHNA, 
Dated the 26th November 2005. Governor of Maharashtra. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 
G. 8. GILL, 
Principal Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
; 


